महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब 
(कनिष्ठ) संवर्गातील 
अधिकार्‍यांच्या बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०१९/प्र.क्र.१४८(३)/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: १९ जून, २०१९ 


संदर्भ -:आदेश क्र.कृषिआ-१०१८/प्र.क्र.२४५/१६अे, दि २३.जानेवारी २०१९ , 
शासन निर्णय -: 
कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील (वेतनश्रेणी रू.९३००-३४८००-ग्रेड पे ४२००/- 
कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी रू. ९३००-३४८००-ग्रेड पे ४४००/- या 
संवर्गात दि.२३ जानेवारी, २०१९ च्या आदेशान्वये पदोन्नती देण्या आलेली आहे. पदोन्नती देण्यात 
आलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी खाली दर्शविलेल्या अधिकाऱ्याच्या पदस्थापनेत सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करुन सुधारित पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे वाटप झालेला पदोन्नतीने दिलेली सुधारित पदस्थापना 
नाव महसुली विभाग | पदस्थापना 
| 9 | २ ३ 1 || 4 
| श्री.मारुती पुणे कृषि अधिकारी, ताकृअ, मंडल कृषि अधिकारी, उंडवडी 
लिबरकर खेड जि.पुणे सुपे, ता.बारामती जि.पुणे 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी बदलीने पदस्थापना दिलेल्या कार्यालयात तात्काळ रुजू व्हावे व तसा 
अहवाल आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०६२०११५००९८८०१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sugriv Sambhaji Dhapate : 
(सु.सं.धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती ) 
प्रत, 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०१९/प्र.क्र.१४८(३)/१६ओ 


७, 
द. 
र. 


. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) ५, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

. संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त 


(कृषि), पुणे) 


. संबंधित उपविभागीय कृषि अधिकारी/कृषि उपसंचालक/तालुका कृषि अधिकारी (व्दारा 


आयुक्‍त (कृषि), पुणे 

कृषि सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि), पुणे) 
सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि), पुणे) 


१०. निवड नस्ती/१६ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


